महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक :- ठेवियो १०.२२/प्र.क्र.१३३/अर्थ-१ जलसंपदा विभाग, 
Email - vidya.deshpande @nic.in मादाम कामा मार्ग, 
Ph. No. ०२२-२२०२९२८२ हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ११ नोव्हेंबर, २०२२ 


ज्ञापन :- 
विषय :- दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना ठेव संलग्न विमा योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय असलेली 


रक्‍कम अदा करणेबाबत. 


संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक क्र. ठेवियो १०.०८/(२४९/२००८)/अर्थ-१, दि. २६.०५.२००८. 


प्रति, 
१) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद . 
२) अधीक्षक अभियंता, कुकडी सिंचन मंडळ,पुणे. 
३) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर. 
४) अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द उपसा सिंचन मंडळ, आंबाडी (भंडारा) 
५) अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प मंडळ,नागपूर 
६) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक . 
७) अधीक्षक अभियंता, नागपूर पाटबंधारे मंडळ, नागपूर . 
८) अधीक्षक अभियंता, (यांत्रिकी) ,यांत्रिकी मंडळ, नागपूर . 
९) अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी मंडळ (SH), पुणे. 
१०) अधीक्षक अभियंता, ,यांत्रिकी मंडळ, नांदेड. 
११) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक,लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नागपूर . 
१२) अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ,ठाणे. 
१३) अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ,पुणे. 


उपरोक्त नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, ठेव संलग्न विमा योजनेसंदर्भात विभागाने अवलंबिलेली 
सुधारित कार्यपध्दत संदर्भाधीन परिपत्रकान्वये निश्चित करण्यात आली आहे. या सुधारित कार्यपध्दतीच्या अनुषंगाने 
प्रस्तावांची पडताळणी करण्यात आली आहे. 
२. सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षासाठी मागणी क्रमांक आय-२ प्रधानशीर्ष २२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
६०-इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०४-ठेव संलग्न विमा योजना शासकीय भविष्य निर्वाह निधी 
(०१)(०१) ठेव संलग्न विमा योजनेनुसार प्रदाने (अनिवार्य) (२२३५-०६०५) या लेखाशीर्षाखालील मंजुर अनुदानाच्या 
तरतूदीतून सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील स्तंभ-४ येथील मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना स्तंभ - ८ प्रमाणे एकूण 
रू. १२,६०,०००/- (रक्‍कम रू.बारा लक्ष साठ हजार फक्त) इतका निधी या ज्ञापनाव्दारे वितरीत करण्यात येत आहे. 
३. या ज्ञापनान्वये उपलब्ध करण्यात आलेला निधी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये दि.१५.१२.२०२२ पुर्वी खर्च करण्यात 
यावा. विहीत मुदतीमध्ये निधी खर्च करण्याची जबाबदारी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. तसेच निधी विहीत 
मुदतीमध्ये खर्च न झाल्यास सदर निधी समर्पित करून त्याबाबतचा योग्य तो खुलासा सादर करण्याची जबाबदारी 
नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 
४. या निधी उपलब्धता प्रमाणपत्रानुसार संबंधित कर्मचाऱयांच्या वारसांना वरील रक्‍कम अदा करण्याकरिता 
मंजुरीचे आदेश त्वरीत काढावेत. सदर आदेशाची प्रत शासनास व महालेखापालांच्या कार्यालयास पाठवावी. नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी वितरीत केलेला निधी तात्काळ आहरित करण्याची कार्यवाही करावी. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः SAAT १०.२२/प्र.क्र.१३३/अर्थ-१ 


५. देयक मंजुरीनंतर देयकाची रक्‍कम, तसेच संबंधितांना रक्‍कम अदा केल्याचा दिनांक इत्यादीचा तपशील 
शासनास त्वरीत कळवावा. आपणांस अशीही विनंती करण्यात येते की, खाली नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखालील 
खर्च - मेळाचे निष्पत्ती दर्शविणारे प्रमाणपत्र (रेकस्निलिएडान स्टेटमेंट) महालेखापालाच्या कार्यालयातून घेऊन 
शासनास पाठवावे. 
६. यावर होणारा खर्च मागणी क्रमांक - आय- २ खालील २२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ६० इतर 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०४ - ठेव संलग्न विमा योजनेनुसार प्रदाने (अनिवार्य) (२२३५-०६०५) या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाली संगणकीय वितरण प्रणालीव्दारे वितरीत केलेल्या तरतूदीतून भागवावा. 
सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून 
देण्यात येत असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२२१११११४५७०९३४२७ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vidya Girish Deshpande 


A irl DN: CN = Vidya Girish Deshpande, C = IN, S 
Vidya Girish ab ashen ag led ek tenn 
Desh d PESGURCES DEPARTMENT 

85 pan 8 Date: 2022.11.11 15:52:20 +05'30' 

(विद्या देशपांडे ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
सहपत्र - विवरणपत्र 


प्रत- १ महालेखापाल कार्यालय, मुंबई / नागपूर 
२) सचिव (लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
3) आंतरवित्त सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४) लेखा कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५) अर्थ -१ कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


ठेवियो. १०.२२ / प्र.क्र.१३३ 


मुख्य अभियंता, 
जलसंपदा विभाग, 
औरंगाबाद 


अधीक्षक अभियंता 
कुकडी सिंचन 
मंडळ,पुणे  ।२केप्रकाश 
अधीक्षक अभियंता | 
व प्रशासक, लाभक्षेत्र 
विकास प्राधिकरण, 
अहमदनगर 


१)कै.राजू एकनाथ 
अधीक्षक अभियंता, । लांजेवार 
गोसीखुर्द उपसा 
सिंचन मंडळ, 
आंबाडी (भंडारा) 


अधीक्षक अभियंता, 
गोसीखुर्द प्रकल्प 


मंडळ,नागपूर 


अधीक्षक अभियंता 
व प्रशासक, लाभक्षेत्र 
बिकास प्राधिकरण, 
नाशिक 


व्या 


कै.संजय दयाराम 
नेवारे 


अधीक्षक अभियंता, 
नागपूर पाटबंधारे 
मंडळ, नागपूर 


शाखा 
अभियंता 


/ २०२२ / अर्थ-१ सोबतचे विवरणपत्र 


स्वछक |।कुपावि-२/ |श्री अमोल 
शि १ 
कनिष्ठ 
वि एम 
/२/सीआरटी 


BRBN- 
४८७८९ 


PWMH  ।श्रीमती प्रकाश ६०,००० 
८४८३१  ।कोयते,पत्नी 


अधीक्षक अभियंता, 
(यांत्रिको) ,यांत्रिकी 
मंडळ, नागपूर 
अधीक्षक अभियंता, 
यांत्रिको मंडळ (उसं), 
पुणे 


अधीक्षक अभियंता, 
dient मंडळ, नांदेड 


अधीक्षक अभियंता 
व प्रशासक,लाभक्षेत्र 
बिकास प्राधिकरण, 
नागपूर 
अधीक्षक अभियंता, 
ठाणे पाटबंधारे 
मंडळ,ठाणे 


अधीक्षक अभियंता, 
पुणे पाटबंधारे मंडळ, 
पुणे 


ठोंबरे 


के.प्रकाश दयानंद 
कोतवाल 


कै.दत्तु तुकाराम 
शिंदे 


के.कमल वसंतराव 


के.गंगाधर रामा 
गायकवाड 


१)के.रमेश दशरथ 
गाढवे 


२)के.बाळू बबन 


पारधी 


३)के.दादाभाऊ 
चिमा पारधी 


५)के.पांडुरंग 
हनुमंत तनपुरे 


श्री विल्यम प्रकाश ६०,००० 
कोतवाल,मुलगा 
श्रोमती सं ६०,००० 
शिंदे,पत्नी 


मजूर पीपीएस श्रोमतो बाई रमेश ६०,००० 
५/२२ गाढवे, पत्नी 
मजूर पोपोएसडो श्री संजय बाळू ६०,००० 
५/३२ पारधी,मुलगा 
याप) [य ore} a ६०,००० 
दादाभाऊ पारधी ,पत्नी 
श्रीमती विजया रामदास ६०,००० 
गिलबिले,पत्नी 


वंदना पांडुरंग ६०,००० 
तनपुरे,पत्नी 
9 पये - बारा लक्ष साठ हजार Had 
Vidya लाजा ऐप. 
Deshpande 1०811 couse 
(विद्या देशपांडे ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


